मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील 


न्यायाधीश /कर्मचाऱ्यांकरिता 
तसेच उच्च न्यायालयाच्या सर्व 
विभागांकरिता दोन ५० Mbps 
Lease Line Connectivity 
उपलब्ध करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

विधि व न्याय विभाग, 


शासन निर्णय क्र. संगणक-२०१६/प्र.क्र. ३२/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ सप्टेबर, २०२०. 


वाचा :- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई- कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई यांचे पत्र H.Com./Sec./L3/209G, दिनांक १२.२.२०१६ 
२) माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय (सा.प्र.वि.), शासन निर्णय क्र.)॥/ 
०८/७१/३९, दिनांक २२.१.२०१५. 


३) समक्रमांकाचे शासन ज्ञापन दिनांक २९.०८.२०१६ 
४) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई- कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई यांचे पत्र H.Com./Sec./2Y/2020., दिनांक ०८.०९.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 


यांच्या संदर्भ क्र.१ येथील पत्रानुसार मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील न्यायाधीश/कर्मचाऱ्यांकरिता 


तसेच उच्च न्यायालयाच्या सर्व विभागांकरिता 400Mbps Internet Lease Line Connectivity 


उपलब्ध करण्यास व याकरिता येणाऱ्या रु. 20,94,200/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भ H.3 


येथील दिनांक २९.०८.२०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आली होती. 


तथापि, संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय 


यांच्या अभिप्रायानुसार दोन ५० Mbps Internet Lease Line Connectivity करिता ई-निविदा 


प्रक्रिया राबविळी असून, दोन पुरवठादारांकडून प्राप्त दरपत्रकांनुसार याबाबतचा 


रु. २६,०८,०७४/- इतक्या रकमेचा सुधारीत प्रस्ताव शासन मान्यतेस्तव सादर केला आहे. 


त्यानुसार सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०१६/प्र.क्र. ३२/का. ०७ 


शासन Ba LUE? | निर्णय :- 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील salar /कर्मचाऱ्यांकरिता तसेच उच्च 


न्यायालयाच्या सर्व विभागांकरिता दोन ५० Mbps Lease Line Connectivity उपलब्ध 


करण्याकरिता येणाऱ्या एकूण रु. २६,०८,०७४/- (अक्षरी रु. सव्वीस लक्ष आठ हजार चौऱ्याहत्तर 


फक्‍त) इतक्या खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


यानुषंगाने दोन पुरवठादार Power Grid Corporation of India Ltd. व Railtel 


Corporation of India Pvt. Ltd. यांनी सादर केलेल्या पुढील खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


1. Power Grid Corporation of India Ltd. 


Sr. No. Items For 16 Year | For 2nd Year | For 3rd Year Total 
(2019-2020) | (2020-2021) | (2021-2022) 
1 Internet 4,11,033,.33/- | 4,11,033,.33/- | 4,11,033,.33/- 12,33,100 
Bandwith 
Mbps 50 
2 One time 70,937/- शा | 70,937/- 
charges 
Total 4,81,970.33/- | 4,11,033,.33/- | 4,11,033,.33/- 13,04,037 
2. Railtel Corporation of India Pvt. Ltd. 
Sr. No. Items For 16 Year | For 2nd Year | For 3rd Year Total 
(2019-2020) | (2020-2021) | (2021-2022) 
1 Internet 4,11,033,.33/- | 4,11,033,.33/- | 4,11,033,.33/- 12,33,100 
Bandwith 
Mbps 50 
2 One time 70,937/- | | 70,937/- 
charges 
Total 4,81,970.33/- | 4,11,033,.33/- | 4,11,033,.33/- 13,04,037 
Total (1+2) 26,08,074 
2. याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा “मागणी क्र.जे-१, २०१४-न्यायदान, (00) १०२-उच्च 


न्यायालय, (०३) अपील शाखा, (03) (09) प्रबंधक अपील शाखा (भारित) (२०१४ 0082)” या 


लेखाशीर्षातील “१७-संगणक खर्च” या उद्दिष्टांतर्गत संबंधित वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संगणक-२०१६/प्र.क्र. ३२/का. ०७ 


३. हे ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४०६/व्यय-५, दिनांक १४.०९.२०२० 


अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१२/प्र.क्र.3०/ 2093/ विनियम, भाग-२, 


दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८भाग-१ उप विभाग-२ 


मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना 


प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"/"५/.॥0959॥[॥9.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१५१५२०५८३२१२ असा आहे. 


हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e e e Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 

N | t | Nn V | rs e n Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=eaafa52b8f5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d4 
71400fbcfb074e051, 


1 serialNumber=38da45fc182de9210d4220cd41371018a4d6f00892e 
| Wa Nn e 5d1478cba8413afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 
Date: 2020.09.15 15:24:23 +05'30° 
(नि. वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१, मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१,मुंबई, 
५. वित्त विभाग, (व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई, 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 


८. कार्यासन अधिकारी कार्या- २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवड नस्ती. 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


